भूजल सर्वेक्षणव विकास यंत्रणेतील वरिष्ठ 
खोदण अभियंता (गट-अ) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची तात्पुरती अंतिम सामायिक 
ज्येष्ठतासूची 
(दि.०१ जाने, २०१६ते दि.०१ जाने, २०१८) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.१४०/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई- Yoo ००१ 
तारीख: २१ जून, २०२१. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०११ 
२) शासन परिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.१४०/ 
पापु-१५, दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०१६ 
३) शासन परिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.१४०/ 
पापु-१५, दिनांक २३ ऑगस्ट, २०१८ 
शासन परिपत्रक : 
सामान्य प्रशासन विभागाने शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांची प्रत्येक वर्षी 
ज्येष्ठतासूची तयार करणे व प्रसिध्द करणे यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये 
सर्वकष धोरण जाहीर केले आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील वरिष्ठ खोदण अभियंता 
(गट-अ) संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१२ ते दिनांक ०१/०१/२०१५ रोजीची सामायिक अंतिम 
ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये तसेच दिनांक ०१/०१/२०१६ ते 
दिनांक ०१/०१/२०१८ पर्यंतची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार वरिष्ठ खोदण अभियंता (गट-अ) संवर्गात सन २०१५, सन 
२०१६ व सन २०१७ च्या निवडसूचीत समाविष्ट झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे अंतर्भूत करून भूजल 
सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील वरिष्ठ खोदण अभियंता (गट-अ) संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१६, 
दिनांक ०१/०१/२०१७ व दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती अंतिम सामायिक 
ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठतासूची या परीपत्रकासोबत जोडपत्र-अ म्हणून 
जोडण्यात आली आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.१४०/पापु-१५ 


२. वरिष्ठ खोदण अभियंता, गट-अ पदावरील पदोन्नतीच्या निवडसूचीतील ज्या अधिकाऱ्यांचे 
नियमित पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले नाहीत, अशा अधिकाऱ्यांची नावे देखील 
परिशिष्ट-ब मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यांच्या नियमित पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित 
झाल्यानंतर त्यांचा ज्येष्ठतासूचीमध्ये योग्य त्या स्थानी समावेडा करण्यात येईल. 


३. सदर ज्येष्ठतासूची ही मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका क्र 
२८३०६/२०१७ मधील न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहतील. 


४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७९//५/.॥8॥/95901॥9.90५.॥)॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेताक २०२१०६२११३२५५८२९२८ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti 


Ganesh we ceca 


MAHARASHTRA, ou=Water Supply And 
Sanitation Departm: 
talCode=400032, st=Mahi 


e e pi hi 
N | V [| (1 tt | 2.5.4,20=805bdef8ce1424c02121cecedd 
20e917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5: 
d 
serial INumber=1325a2533f628572438b5 


fb711¢805de49788678b97015bb0cac99 
a Wa if 0e3b375423 Ganesh Ni Pawar 


Date: 2021.06.21 16:37:32 +05'30' 


(TST पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे. 
२. उप सचिव (कार्यासन -१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सवी. 
४. मुख्य खोदण अभियंता, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
५. वरिष्ठ खोदण अभियंता, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सवी. 
६. उपअभियंता (यांत्रिकी), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सवी. 
७. निवड नस्ती (कार्यासन पापु-१५), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्र.आपना-२०१६/प्र.क्र.१४०/पापु-१५, दिनांक: २१ जून, २०२१ सोबतचे परिशिष्ट-अ 
परिशिष्ट-अ 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “वरिष्ठ खोदण अभियंता (गट-अ)” संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१ जानेवारी, २०१६, दि.०१ 
जानेवारी, २०१७ व दि.०१ जानेवारी, २०१८ रोजीची तात्पुरती अंतिम सामायिक ज्येष्ठतासूची. 
रिष्ठ खोदण अभियंता संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१६ ची ज्येष्ठतासूची 


अभियंता पदावर 
ज्येष्ठता दिनांक / 
ज्येष्ठतेचा मानीव 


२७ ऑगस्ट, २००७ | ३१ , २०१९ 


| nll | 
| wl 


8 8 ,एच.एस.ढोकळे १९६७ २०१० १५ जाने, २०१० २०२५ (मक) 
एल.एल.बी. 

६ ६ ,आर.बी. र ०५ , १९६४ | ०३ डिसेबर, २०११ ah ठान | ०३ बर, 2099 | ३० नोव्हे, २०२२ UALS. 
ए.एम.आय.ई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.१४०/पापु-१५ 


वरिष्ठ खोदण अभियंता संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१७ ची ज्येष्ठतासू 


अभियंता पदावर 
ज्येष्ठता दिनांक / 
ज्येष्ठतेचा मानीव 


eal 


२७ आगस्ट, २००७ | 39 » २०१९ .₹. (मक) 


» २००८ ३१म, 2098 3. 
एमआयई (इंडि) 


q 


०३ बर, २०११ | ३० > RORR 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.१४०/पापु-१५ 


रिष्ठ खोदण अभियंता संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ ची ज्येष्ठतासू 


नाव wa जन्म दिनांक रिष्ठ ख वरिष्ठ वरिष्ठ ख पैवानिवृत्तीचा क्षणिक अहंता 
अभियंता पदावर ं 
ज्येष्ठता दिनांक / 
ज्येष्ठतेचा मानीव 


Ld 
अ.जा. i a i 


OQ » १९६१ २७ आगस्ट, २००७ २७ आगस्ट, २००७ | ३१ » २०१९ IS. (मेक) 


» २००८ ३१ म, २०१४ ..( 
एमआयई (इंडि) 
03 बर, २०११ 30 व्ह, २०२२ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.१४०/पापु-१५ 


पदावर तदर्थ 
पदोन्नतीचा दिनांक 


|| 000 ल 
विकलांग ee ee १) 


१९६० 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


